सहायक कामगार आयुक्‍त गट -"अ" पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून झालेली नियुक्‍ती/ शिफारस रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नियुकक्‍ती-२०१२/प्र.क्र.२४०/कामगार-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 


पहा: 9) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. ६५७/१४१/१५-अ, दि. ०९.१०.२०१२. 
२) कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.आस्था/२०१८/नियुक्‍ती/कार्या-२/२४९, दि.२०/२/२०१८ 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक कामगार आयुक्‍त गट "अ" या पदावर नामनिर्देशानाने 
नियुक्‍ती करण्यासाठी दि. ९/१०/२०१२ च्या पत्रावये २४ उमेदवारांची शिफारस केली आहे. सदर २४ 
उमेदवारांमधील श्री. नि. मो. अलकुंटे (गुणवत्ता क्र.२३, वर्गवारी-वि.जा./अ) हे सहायक कामगार आयुक्त, 
गट-अ पदावर नियुक्तीसाठी आव्यक असलेल्या अनुभवाचे निकष पूर्ण करीत नाहीत. यास्तव महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून दि.९/१०/२०१२ च्या पत्रान्वये खालीलप्रमाणे झालेली शिफारस रद्द करण्यात 
येत आहे. 


उमेदवाराचे नाव गुणवत्ता क्रमांक 


कि का. 11 ae 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००३१५४५३५६४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Satish Bhartiya 


०" 
postal jahai a, 
Satish Bhartiya > : ‘ 
atis 1 a rtiya 5782df4340706cbae9c3aa79354a2cd32b, 
i ber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1 
693906. 9e1582ba24d78c4b12a02126e493 


hartiy 
Date: 2018.10.03 15:50:57 +05'30' 


(सतिश भारतीय 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
नोंदणीकृत पोचदेय डाकेने-- 
श्री.नितीन मो. अलकुंटे, ४९/४३६, गोखले नगर, साईबाबा मंदिराजवळ, पुणे-४११०१६. 


प्रत:- 
१) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१२/प्र.क्र.२४०/कामगार-८ 


3 
8 


4 


) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

) सह सचिव/उप सचिव (कामगार)उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
) कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व,मुंबई-४०० ०५१. 
) 
) 
) 


ल 


GS © 


कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) ,मुंबई- ५१. 
८) सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या. १२ / १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 


९) निवड नस्ती कामगार - ८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


